शासकीय आयुर्वेद व होमिओपॅथी 
महाविद्यालयामध्ये YOGYA- Clinical Skill 
Laboratory / Skill Laboratory साठीच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आयुसे-०५२४/प्र.क्र.४१/आयु-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :- २९ जुले, २०२४ 


संदर्भ:- आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. आसंमुं/5।॥ (_90/प्रस्ताव/आयु-४ 
(२)/२०२४/७७१४, दि.०४.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
भारतीय चिकित्सा पध्दती राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली (NCISM) व राष्ट्रीय होमिओपॅथी 


आयोग (NCH) यांच्या अनुक्रमे दि.०१.०५.२०२४ व दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 


शासकीय आयुर्वेद व होमिओपॅथी महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासंदर्भात YOGYA- Clinical 


Skill Laboratory / Skill Laboratory ही सुविधा उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार राज्यातील 


मुंबई, नागपूर, नांदेड, धाराशिव, बारामती, जळगाव येथील शासकीय आयुर्वेद व जळगाव येथील 


शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालयामध्ये आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी संदर्भीय 


पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील यंत्रसामुग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुष संचालनालयांतर्गत खालीळ शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी महाविद्यालयांमध्ये 


YOGYA- Clinical Skill Laboratory / Skill Laboratory साठी राज्य योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या 


आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणा-या अनुदानातून रु.७५,२५,००,०००/- (अक्षरी रूपये पंचाहत्तर कोटी 


पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या मर्यादेत आवश्‍यक यंत्रसामुग्री टर्न की तत्वावर खरेदी 


करण्यासाठी पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ 


अ.क्र. यंत्रसामुग्री महाविद्यालयाचे नाव नग प्रतिनग = | अंदाजित एकूण 
अंदाजित किंमत | किंमतरू. 
रु. 
(सर्व करांसहित) | (सर्व करांसहित) 
गि : YOGYA- Clinical | रा. आ. Wer dan | 92,00,00,000 | 42,00,00,000 
Skill Laboratory महाविद्यालय, वरळी, मुंबई 
२. YOGYA- Clinical शासकीय आयुर्वेद | 92,00,00,000 | 42,00,00,000 
Skill Laboratory महाविद्यालय, नागपूर 
3. YOGYA- Clinical | शासकीय arya शि १२,००,००,००० | १२,००,००,००० 
Skill Laboratory | महाविद्यालय, धाराशिव 
र. YOGYA- Clinical शासकीय आयुर्वेद | 92,00,00,000 | 42,00,00,000 
Skill Laboratory महाविद्यालय, नांदेड 
५. YOGYA- Clinical शासकीय आयुर्वेद | 92,00,00,000 | 42,00,00,000 
Skill Laboratory महाविद्यालय, जळगाव 
६. YOGYA- Clinical | शासकीय आयुर्वेद | 92,00,00,000 | 42,00,00,000 
Skill Laboratory । महाविद्यालय, बारामती 
७9. Skill Laboratory सकीय होमिओपथी णि 03,24,00,000 | 03,24,00,000 
महाविद्यालय, जळगाव 
एकूण ७ ae 94,24,00,000 
अटी:- 


सदर प्रशासकीय मान्यता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर किंवा पुरवणी 


मागणीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 


भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-।॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक झासन निर्णयांमध्ये 


नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 


संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 


नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी करावी. 


२ 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 


खात्री आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळ अशा 


प्रकारची आहेत, असे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी प्रमाणित करावे. 


६) प्रस्तावित यंत्रसामुग्नीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत HIS नसल्याबाबत व 


सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व 


संशोधन यांनी खात्री करावी. 


७) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 


दक्षता घ्यावी. 


८) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील परिच्छेद 


क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


९) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दि.०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपद्धतीनुसार 


करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण 


२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेट ई 


मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


१०) सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन निर्णय 


क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दि.०७ मार्च, २०१९ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दती 


प्रमाणे कार्यपध्दती राबवून शासकीय आयुर्वेद व होमिओपॅथी महाविद्यालयांसाठी यंत्रखरेदी 


करण्यात यावी. 


2. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्र. एस-४, 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०१, आयुर्वेद 
(००) 
(००) (०७ शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्याळयांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ (कार्यक्रम) 
५२, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 
(CRC- 42101718) 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, 


दि.१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-२, 


अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्ण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२ २९११४७४२४५१२ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN KANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4ea9fcd268037f50c6f469cafb 
9e8d57 1 ef53f436a0d3db98579024a64 
£1966f, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=4872BFCB63B41B8EF18 
FECFBF2E9F82DF71E24DCB4AFOF949 


AE722EA007470A9, cn=PRAVIN 


(प्रविण कांदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संचालनालय, मुंबई 

संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर/नांदेड/धाराशिव/जळगाव/बारामती. 
अधिष्ठाता, रा. आ. पोदार वैद्यक महाविद्यालय, मुंबई 


:। 


७ अधिष्ठाता, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्याळय, जळगाव 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/नांदेड/धाराशिव/ जळगाव/पुणे 
११)निवडनस्ती . 


